महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास 

संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी 
या योजनेकरिता सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षातील जाहिरातीकरीताचे 
देयक अदा करण्याकरीता अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-राअआआ-२०२०/प्र.क्र.५६/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ मार्च,२०२१ 


वाचा:- (१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि.१६/०४/२०२०. 
(2) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, 
दि.०४/०५/२०२०. 
(३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. राअआआ-२०२०/प्र.क्र.५६/का-९, 
दि.१२/१०/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक समुहाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकासाकरिता 
अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. या करिता विविध माध्यमातून 
व्यापक प्रमाणात प्रसिध्दी देण्यात येते. सदर योजनांना प्रसिध्दी, जाहिरात, संशोधन व प्रशिक्षण, 
कार्यक्रमावर खर्च तसेच जाहिरातीचे मुल्यांकन व निरीक्षण इत्यादी बाबींवर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
जाहिरातीचे देयके अदा करण्याकरीता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राज्य अल्पसंख्याक आयोगास 
मंजूर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक “मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण ०२ समाज कल्याण २०० व इतर कार्यक्रम (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (१२) संशोधन, 
प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी यासाठी सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-१८७) ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशीर्षांतर्गग सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.१०,००,००,०००/- 
(अक्षरी रू. दहा कोटी फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. माहे एप्रिल, २०२० ते 
जुन,२०२० करिता सदर मंजूर निधीच्या १० % निधी मर्यादेपर्यंत वितरीत करण्यासाठी उपरोक्त संदर्भ 
क्र.१ येथीळ शासन परिपत्रकान्वये मान्यता देण्यात आळेळली आहे. तथापि शासन निर्णय वित्त विभाग 
दि.४.५.२०२० अन्वये वेतन व निवृत्ती वेतन वगळता इतर कार्यक्रमावरील अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी 
वित्त विभागाची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे.त्यानुसार उपलब्ध अनुदानापैकी, संदर्भ क्र. ३ अन्वये रेडियो 
वरील जाहिरातीकरिताचे देयक अदा करण्याकरिता रु.१४,८२,३०६/- इतके अनुदान वितरीत 
करण्यात आले असून आता अल्पसंख्याक समुहाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकासाकरिता 
अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्याकरिता वृत्तपत्रात दिलेल्या जाहिराती 
आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांनी जाहिरातीचे मुल्यांकन व निरीक्षण 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२०/प्र.क्र.५६/का- ९ 


करण्यासाठी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरींग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल),नवी दिल्ली या संस्थेला कार्य 
आदेशा दिले होते. त्यानुसार वृत्तपत्रात दिलेल्या जाहिराती आणि बेसिल यांनी केलेल्या मुल्यमापनाचे 
सादर केलेले देयक अदा करण्याकरिता एकूण रु.४,५४,०००/- एवढा निधी खर्च करण्यास वित विभागाने 
मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन दोन्ही बाबींचे देयके अदा करण्याकरीता सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षामध्ये संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी या योजनेकरिताच्या उपलब्ध तरतूदीमधून 
रु.४,५४,०००/- (अक्षरी चार लक्ष चौपन हजार फक्त) एवढा निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर निधी सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात येत आहे. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग यांनी खर्च विहीत मर्यादेत राहील याची 
दक्षता घ्यावी. 


२. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत 
असून याकरिता ते आहरण व संवितरण आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. या आदेशान्वये 
वितरित करण्यात आलेल्या रकमेतून केलेल्या खर्चाचा तपशील, उपयोगिता प्रमाणपत्र ((॥॥28101 
Certificate) तसेच संदर्भ क्र.१ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग अन्वये विहीत अटी व तरतूदींचे पालन 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने करावे. 


३. उपरोक्त रक्‍कम “मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ 
समाज कल्याण २०० व इतर कार्यक्रम (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (१२) संशोधन, प्रशिक्षण व 
योजनांना प्रसिध्दी यासाठी सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-१८७) ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तरो” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 


४. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झाळेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग- 
२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- 
२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६एप्रिल,२०२०रोजीच्या परिपत्रकातील सर्व परिच्छेद व त्यासोबतच्या 
परिशिष्टामधील अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. तसेच सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७९/२०२०/व्यय-१, दि.२५/११/२०२०अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१९१८०१३७६०१४ असा आहे. हा Sea 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Dinesh M. Sonavane = —_ 
(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा.राज्यपाळांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२०/प्र.क्र.५ ६/का-९ 


३) मा.मंत्री (अ.वि.)/ मा.राज्यमंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


) 
) 
) 
) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
) 
) 
) 


०८ 


(> 
ae 


an 


&. 


संचालक, लेखा व कोषागारे 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१० जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

११) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 

१२) कक्ष अधिकारी (कार्यासन- ७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३) निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


S 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


